RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक २७( २) ] 


गुरुवार, फेब्रुवारी २८, २०१ ९ / फाल्गुन ९, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ 


अधिसूचना 


अ . 


गावाचे नाव 


क्र . 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 

क्रमांक एफएलडी. १९ / २०१९ / प्र.क्र . १२९ / फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम , १९ २७ ( १९ २७ चा १६) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन राखीव 
वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावीत असल्याचे घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 

तालुका मावळा, जिल्हा पुणे 
नवीन एकूण क्षेत्र ( हे.) 

चतुः 

: सीमा 
गट नं . 

उत्तर पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) 
१ डाहुली १२/१ ११४.२९ गट नं . २७ पै , मौजे कांब्रेची गट नं . १३, १५ , 

गट नं . २०,२२ 
२८ पै , २९ , ३० , शीव 

१६, १७, १८ , १ ९ . 
३१ , ३२ , ११ 

१० पै, ७ पै, ६ पै. 
२ . उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी , भोर यांची वन जमाबंदी 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत . 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वीरेन्द्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


( १ ) 


भाग चार - अ -५ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१ ९/ फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST Act, 1927 . 


No. FLD . 19/2019 / C.R . 129/F - 3. - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest 
Act, 1927 (XVI of 1927 ), the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed to 
constitute thatland in the Maval Taluka of the Pune District, specified in the schedule hereto annexed , 
Reserved Forest : 


Schedule 
Taluka Maval, District Pune 


Sr. Village 


Gut 


Area (Hr.) 


BOUNDARIES 


No. 


No. 


South 


West 


( 1) 


( 2 ) 
Dahuli 


( 3 ) 
12/1 


(4 ) 
114.29 


North 

East 
(5 ) 

(6 ) 
Gut No. 27Pt, Village 
28Pt, 29 , 30 , Boundary 
31, 32 , 11, 10 Pt. Kambare . 
7Pt, 6Pt. 


1 


(7 ) 
Gut No. 13 , 
15 , 16 , 17 , 18 , 
19 . 


(8 ) 
Gut No. 20 , 22 


2 . Forest Settlement Officer, Bhor is hereby appointed , under clause (c ) of the same section , to 
be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature and extent of any rights 
alleged to exist in favour of any person in or over this land . 

Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Pune District to hear appeals from any orders passed by the said Forest SettlementOfficer 
under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


3 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ 


अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


गावाचेनाव 


क्रमांक एफएलडी. १९ / २०१९ / प्र.क्र . १५३ / फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ ( १९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन राखीव वन 
म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 

तालुका वेल्हा , जिल्हा पुणे 
अ . 

नवीन 

एकूण क्षेत्र ( हे. ) 

चतुःसीमा 
गट नं . 

उत्तर पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) 
लाशिगाव ६६ ९ ०.१७ गट नं . ६८० गट नं . ६७६ , गट नं . ६६२ , ६६८ दापोडे गावाची 
६७७ 

शीव 
६८० ०.३७ गट नं .६८५ गट नं . ६७८ , गट नं . ६६ ९ , ६७७ दापोडे गावाची 
६७ ९ , ६८५ 

शीव 
एकूण ०.५४ 


क्र . 


२ . 

उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी, भोर यांची वन जमाबंदी 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत. 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२ , १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करीत आहे. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वीरेन्द्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


भाग चार - अ -५ ९ -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१ ९/ फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 


No. FLD . 19 /2019 /C.R.153/F - 3. - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest 
Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed to 
constitute that land in the Velhe Taluka of the Pune District, specified in the schedule hereto annexed , 
Reserved Forest -- 


Schedule 
Taluka Velha , District Pune 


Sr. 


Village 


Gut 


Area (Hr.) 


No. 


No. 
( 1) 


(2 ) ( 3 ) 
Lashirgaon 669 


( 4 ) 
0.17 


North 

(5 ) 
Gut No. 680 


1 


BOUNDARIES 
East South 

West 
(6 ) (7 ) 

(8 ) 
Gut No. 676 , Gut No. 662 , Village 
677 668 

Boundary of 

Dapode 
Gut. No. 678 , Gut No. 669, Village 
679, 685 677 

Boundary of 
Dapode 


680 


0.37 


Gut No. 685 


Total 


0.54 


2. Forest Settlement Officer, Bhor is hereby appointed , under clause (c ) of the same section , to 
be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature and extent of any rights 
alleged to exist in favour of any person in or over this land. 

3 . Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Pune District to hear appeals from any orders passed by the said Forest SettlementOfficer 
under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ 


अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी. १५ / २०१९ / प्र.क्र . १५० / फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ (१९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन 
राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे : 


अनुसूची 
तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक 


अ . 


गावाचे नाव 


सर्व्हे नं . 


गट नं . 


एकूण क्षेत्र 


चतुःसीमा 


क्र . 


( हे .) 


उत्तर 


पश्चिम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


दक्षिण 

( ८ ) 
फॉरेस्ट गट नं . 


१ 


देवडोंगरा 


१७८ 


२ ९ ५ 


०.९ २ 


पूर्व 

( ७ ) 
फॉरेस्ट गट नं . 

मालकी 
गट नं . २ ९ ३ 


फॉरेस्ट गट नं . 


फॉरेस्ट गट नं . 


३०५, मालकी 


३२४ , 


३०५ , मालकी 


३०५ , मालकी 


गट नं . ३१० 


गट नं . २ ९ ६ 


गट नं . २ ९ ७ 


२ . 

उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचा प्रभारी असलेला सहायक 
जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत. 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११ , १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका- याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१ ९/ फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST Act, 1927 . 


No. FLD - 15 / 2019 /C.R . 150 /F - 3. - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest 
Act, 1927 ( XVI of 1927 ), the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed to 
constitute that land in the Trimbkeshwar Taluka of the Nashik District, specified in the schedule hereto 
annexed , Reserved Forest : 


Schedule 
Taluka Trimbkeshwer, District Nashik 


Sr. 


Village 


Sur. 


Gut 


Area 


BOUNDRIES 


No. 


No. 


No. 


( 1) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 2 ) 
Devdongara 


(Hr.) 

( 5 ) 
0.92 


1 


178 


295 


North East South 

West 
(6 ) 

(8 ) 

( 9 ) 
ForestGut Forest Gut ForestGut Forest Gut 
No. 305 ,Malki No. 324 , Malki No. 305 , Malki No. 305 , Malk 
Gut No. 310 Gut No. 293 Gut No. 296 Gut No. 297 


2. Assistant Collector or Deputy Collector in Charge of Trimbkeshwar Taluka is hereby 
appointed , under clause (c ) of the same section , to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine 
the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land . 

3. Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Nashik District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८ , २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१ ९ 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७. 

क्रमांक एफएलडी. १५ / २०१ ९ /प्र.क्र . १५४ / फ -३. - भारतीय वन अधिनियम , १९ २७ ( १९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन राखीव वन 
म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावीत असल्याचे घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक 


अ . 


गावाचे नाव 


सर्व्हे नं . 


गट नं . 


एकूण क्षेत्र 


चतुःसीमा 


क्र . 


उत्तर 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
उस्थळे 


( हे . ) 

( ५ ) 
१०.४४ 


पश्चिम 

( ९ ) 
फॉरेस्ट गट नं . 


१ 


२४५ 


( ४ ) 

४ 
( बेहेडमाळ ) 
५१ ( उस्थळे ) 


( ६ ) 
मालकी गट नं . 
११, १० , ५ , २ 
मालकी गट नं . 


पूर्व 

( ७ ) 
मालकी गट नं . 
३,१, ५ ९ 
मालकी गट नं . 
३३, ५४ 


दक्षिण 

( ८ ) 
फॉरेस्ट गट नं . 
१६ 
मालकी गट नं . 
५४ , ५३ 


१६ 
फॉरेस्ट गट नं . 


१८८ 


१.९ ४ 


३७ 


३ ९ , मालकी 


१८९ / २ ३२ ( उस्थळे ) 


०.२७ 


मालकी गट नं . 


फॉरेस्ट गट नं . 


गट नं . ३८ , ४ ९ , 
५२, ५० 
मालकी गट नं . 
३३, ५४ 
मालकी गट नं . 


फॉरेस्ट गट नं . 
२५० 
मालकी गट नं . 


२५० 
फॉरेस्ट गट नं . 


३३ 
मालकी गट नं . 
३८ , ३७ 


१ ९ ५ / २ ३ ९ ( उस्थळे) 


०.२४ 


५१, मालकी 


४० 


४०,३८ 


२०२ 


५७ ( उस्थळे ) 


०.७५ 


मालकी गट नं . 


५८,५५ 


३० ९ 


४१ ( उस्थळे ) 


१.११ 


गट नं . ५० , 

४० 
मालकी गट नं . 
९ 
मालकी गट नं . 
४० 
मालकी गट नं . 

२५१ 


मालकी गट नं . 
५८ 
मालकी गट नं . 
४४ 
मालकी गट नं . 


मालकी गट नं . 


४२ 
मालकी गट नं . 


३०७ २५० ( उस्थळे ) 


मालकी गट नं . 
५६, ५५ 
मालकी गट नं . 
३८ 
फॉरेस्ट गट नं . 
३२, मालकी गट 
नं . ३३, २४ ९ , 
२४८ 
मालकी गट नं . 
४ ९ , ४८ , ५४ 


२.२६ 


१ , ५४ 


५४ 


३०८ 


१.४० 


मालकी गट नं . 


मालकी गट नं . 


मालकी गट नं . 


५३ 
( हनुमंतपाडा) 

एकूण 


६७ 


६८ 


६८ 


१८.४१ 


२ . 


उक्त जमीनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये पेठ तालुक्याचा प्रभारी असलेला सहायक 
जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत . 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२ , १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१ ९/ फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST Act, 1927 . 

No. FLD . 15 / 2019 /C.R . 154 /F - 3. — In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest 
Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed to 
constitute that land in the Peith Taluka of the Nashik District, specified in the schedule hereto annexed , 
Reserved Forest -- 


Schedule 


Taluka Peith , District Nashik 


Sr. Village 


Sur. 


Gut 


Area 


BOUNDARIES 


No. 


No. 


No. 


South 


West 


( 1) 


(2 ) 
Usthale 


( 3 ) 
245 


( 4 ) 

4 
(Behedmal) 


(Hr.) North 

East 
(5 ) (6 ) 

(7 ) 
10.44 Malki Gut Malki Gut 

No. 11, 10 , 5 , No. 3 , 1 , 59 
2 


(8 ) 
Forest Gut 
No. 16 


( 9 ) 
Forest Gut 
No. 16 


188 


51 
(Usthale) 


1.94 Malki Gut 

No. 37 


Malki Gut 
No. 33,54 


Malki Gut 
No. 54 , 53 


Forest Gut 
No. 39 ,Malki 
Gut No. 38 , 
49 , 52 , 50 


Forest Gut 
No. 250 


MalkiGut No. 
33 , 54 


MalkiGut 
No. 40 


MalkiGut 
No. 40 , 38 


No. 51 , 


Malki Gut 
No. 58 


189/2 

32 0.27 Malki Gut Forest Gut 
(Usthale ) 

No. 33 

No. 250 
195/2 39 0.24 Malki Gut Forest Gut 
(Usthale ) 

No. 38 , 37 

MalkiGut. 

No. 50 , 40 
202 57 0.75 Malki Gut Malki Gut 

(Usthale ) No. 56 , 55 No. 9 
309 41 1.11 Malki Gut Malki Gut 
(Usthale ) 

No. 38 

No. 40 
307 250 2.26 Forest Gut Malki Gut 
(Usthale ) No. 32 , Malki No. 251 

Gut. No. 33 , 

249, 248 
308 53 1.40 Malki Gut MalkiGut 
(Hanumantp No. 49, 48 , No. 67 
ada) 

54 
Total 

18.41 


Malki Gut 
No. 58 , 55 
Malki Gut 
No. 42 


MalkiGut 


No. 44 


Malki Gut No. 


Malki Gut 
No. 1,54 


54 


Malki Gut 
No. 68 


Malki Gut 
No. 68 


2. Assistant Collector or Deputy Collector in Charge of Peith Taluka is hereby appointed , 
under clause ( c) of the same section , to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८ , २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


3. Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Nashik District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


भाग चार - अ -५ ९ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१ ९/ फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ 


अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी. १९ / २०१९ / प्र.क्र . १४२/ फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ (१९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन राखीव वन 
म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावीत असल्याचे घोषित करीत आहे : 


अनुसूची 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 


अ . 


गावाचे नाव 


नवीन 


एकूण क्षेत्र ( हे.) 


क्र . 


गट नं . 


उत्तर 


पश्चिम 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


चतुःसीमा 
पूर्व 

दक्षिण 
( ६ ) 

( ७ ) 
मौजे फुलगावची 

गट नं . ६४ पै , 
शीव 

१०२, १०१ , ९ ८ 


१ 


तुळापुर 


६४ पार्ट 


१ ९.९ ० 


( ५ ) 
गट नं . ३२ , ३३ , 
३४ , ३५, ४८ , 
५२, ५८,५ ९ , 


गट नं . ७५, ७२ , 
७१, ७० , ६ ९ , 


६८,६७ व 


६०,६१, ६३. 


६४ पै . 


~ 


२ . उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी, भोर यांची वन जमाबंदी 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत. 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


११ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST Act, 1927 . 

No. FLD . 19/ 2019/ C.R . 142 /F - 3. - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian 
Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ), the GovernmentofMaharashtra is pleased to declare that it is proposed to 
constitute that land in the Haveli Taluka of the Pune District, specified in the schedule hereto annexed , 
Reserved Forest : 


Schedule 
Taluka Haveli , District Pune 


Sr. Village 


Area (Hr.) 


BOUNDARIES 


Gut 
No. 


No. 


North 


East 


South 


West 


( 1) 


(2 ) 
Tulapur 


(3 ) 
64 Pt. 


( 4 ) 
19.90 


1 


(5 ) 
Gut No. 32 , 
33 , 34 , 35 , 48 , 
52 , 58 , 59, 60 , 
61, 63. 


(6 ) 
V. B. of 
Phulgaon 


(7 ) 

(8 ) 
Gut No. 64 Pt., Gut No. 75 , 72, 
102 , 101,98 71, 70 , 69, 68 , 

67 and 64 Pt. 


2. Forest Settlement Officer, Bhor is hereby appointed , under clause (c ) of the same section , to 
be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature and extent of any rights 
alleged to exist in favour of any person in or over this land . 

3 . Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Pune District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement Officer 
under sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


भाग चार - अ -५ ९ -५ ९अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१ ९/ फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ 


अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७. 


क्रमांक एफएलडी. १८ / २०१९ /प्र.क्र . १५२/ फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम, १ ९ २७ ( १९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन 
राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे 

अनुसूची 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 


अ . 


गावाचे नाव 


सर्वे नं . / गट नं . 


क्र . 


एकूण 

क्षेत्र 
( हे . ) 
( ४ ) 


उत्तर 


पूर्व 


चतुःसीमा 

दक्षिण 
( ७ ) 


पश्चिम 


( ३ ) 


( २ ) 
लोहारे 


१ 


२० 


६.६६ 


गट नं . १८ , १ ९ , 


गट नं . ४ , ११ , 


गट नं . २१ , २४ , 


( ८ ) 
लोणी ते 
नांदुरशिंगोटे 


४१, ४०,३७ 


१३ 


२७, २८ 


रस्ता 


३७७ 


५.११ 


गट नं . ३७८ , 


गट नं . ३७६ 


गट नं . ६, ३८ मौजे 
व आडगांवची गोगलगांवची 
शीव , ता . राहता शीव , ता . राहता 


३७९ 


एकूण 


११.७७ 


२ . उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये संगमनेर तालुक्याचा प्रभारी असलेला सहायक 
जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत. 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वीरेन्द्र तिवारी, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


83 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 


No. FLD.18 /2019 /C.R . 152/F - 3. — In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest 
Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed to 
constitute that land in the Sangamner Taluka of the Ahmednagar District, specified in the schedule 
hereto annexed , Reserved Forest : 


Schedule 


Taluka Sangamner, District Ahmednagar 


Sr. Village 


Gut No. 


Area 


BOUNDARIES 


No. 


North 


East 


South 


West 


( 1) 


( 2 ) 
Lohare 


( 3 ) 
20 


(Hr.) 

(4 ) 
6.66 


(5 ) 
Gut No. 18 , 
19 , 41, 40 , 37 


(6 ) 
Gut No. 4 , 
11, 13 


(7 ) 

(8 ) 
Gut No. 21, Loni to Nadur 
24, 27 , 28 Shingote 

Road 
Gut No. 378 , Gut No. 376 
379 


377 


5.11 


Gut No. 6 , 
38 & V.B. of 
Adagaon 
Tal. Rahata 


V. B. of 
Gogalgaon , 
Tal. Rahata 


Total 


11.77 


2. Assistant Collector or Deputy Collector in Charge of Sangamner Taluka is hereby appointed , 
under clause ( c ) of the same section , to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land. 

3. Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Ahmednagar District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१ ९/ फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ 


. 


अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


. 


क्रमांक एफएलडी. ३६ / २०१८ / प्र.क्र . १४३ / फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम , १९ २७ (१ ९२७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विर्निदिष्ट केलेली जमीन 
राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे 

अनुसूची 

तालुका अहेरी ,जिल्हा गडचिरोली 
जुना नवीन 

चतुःसीमा 
क्र . सर्व्हे नं . सर्व्हे नं . ( हे . ) पूर्व पश्चिम 

उत्तर 

दक्षिण 
( स . नं .) ( स . नं . ) ( स . नं . ) 

( स . नं .) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) ( ८ ) 

( ९ ) 
किष्टापूर ३ ९ / १ ०.४२ 

रस्ता 


अ . 


गावाचे नाव 


एकूण क्षेत्र 


१ 


१ 


४७ 


४० 


५० 


१ 


४० 


१.०५ 


४७ 


रस्ता 


४७ 


३ ९ 


१ 


४१ 


६.५४ 


रस्ता 


४३ 


रस्ता 


किष्टापूर गाव 

सीमा 


१ 


४२/१ 


१.९ ६ 


रस्ता 


४१ 


४३ 


१ 


४३/१ 


०.७८ 


रस्ता 


४१ 


४२ 


किष्टापूर गाव 

सीमा 


१ 


४४/१ 


२.२ ९ 


४७ 


रस्ता 


४७ 


४५ 


१ 


४६/१ 


१.३३ 


४७ 


४७ 


रस्ता 


४७ 


१ 


४७/१ 


२०.७८ 


११० , १०२, 
१०१, १००, ९ ६ 


किष्टापूर गाव 

सीमा 


४०, ३ ९ , ४ ९ , 
६१, ६२, १७ 


रस्ता 


१ 


४ ९ / १ 


१.१७ 


६१ 


४७ 


४७ 


५ ९ 


१०१/१ 


९ ८ / १ 


०.१ ९ 


९ ६ 


४८ 


४७ 


४७ 


१०१/१ 


१०४/१ 


११.३ ९ 


रस्ता 


१३२ , १३३ , 

१३४ 


१०५ , ८६, 
१०३, ८७, 
९ २ , ९ ३ , ९ ४ 


११३ , १०६, १०७ , 

१०८ 


२ . 


एकूण ४७.९ ० 
उक्त जमीनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून वन जमाबंदी 
अधिकारी , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची नियुक्ती करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वीरेन्द्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


१५ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


No. FLD . 36 /2018 /C.R.143 /F - 3. - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian 
Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ), the Government ofMaharashtra is pleased to declare that it is proposed 
to constitute that land in the Aheri Taluka of the Gadchiroli District, specified in the schedule hereto 
annexed , Reserved Forest : -- 


Schedule 


Taluka Aheri, District Gadchiroli 


Sr. Village 


Old 


New 


Area 


BOUNDIRES 


No. 


S. No. 


S. No. 


(Hr.) 


East 


West 


North 


South 


(S. No.) 

(6 ) 


(S. No.) 

(7 ) 


(S. No.) 

(8 ) 


(S. No.) 

( 9 ) 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


1 


Kishtapur 


39/1 


0.42 


47 


Road 


40 


50 


1 


40 


1.05 


47 


Road 


47 


39 


1 


41 


6.54 


Road 


43 


Road 


Kishtapur 

Village 
Boundary 


42/1 


1.96 


Road 


41 


43 


41 


1 


43/1 


0.78 


Road 


41 


42 


Kishtapur 

Village 
Boundary 


44/1 


2.29 


47 


Road 


47 


45 


1 

1 


46/1 


1.33 


47 


47 


Road 


47 


47/1 


20.78 


Road 


110 , 102 , 101, 
100,96 


Kishtapur 

Village 
Boundary 


40 , 39 , 49, 
61, 62, 17 


1 


49/1 


1.17 


61 


47 


47 


59 


101/1 


98/1 


0.19 


96 


48 


47 


47 


101/1 


104/1 


11.39 


Road 


132 , 133, 134 105 , 86 , 103, 

87 , 92 , 93 , 94 


113 , 106 , 
107 , 108 


> 


Total 


47.90 


2 . Forest Settelment Officer ofNagpur is hereby appointed , under clause (c ) of the same section , 
to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature and extent of any rights 
alleged to exist in favour of any person in or over this land . 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी २८, २०१९ / फाल्गुन ९, शके १९ ४० 


3 . Under section 17 of the said Act the Government ofMaharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Gadchiroli District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


